शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत 
सन २०२०-२१ मधील मंजूर कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि-०२१/प्र.क्र.४२/का.९ 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-०१ जून, २०२१ 


वाचा: - 9) शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि -२०२० /प्र.क्र.७७/का-९, 
दि.३१/०३/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मध्ये अ. क्र. ३(१६) येथील मुंबई उपनगर जिल्हयातील चेंबूर 
म.न.पा /न.पा/न.प. क्षेत्रामधील विकासकामांना खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. | जिल्हा | म.न.पा./ क्र. विकास कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र न.पा. / (रुपये) 
न.प. 
३ | मुंबई चेंबूर | १६ | "एम" पूर्व म.न.पा. विभागातंर्गत, रमजान हाहा बाबा दर्गाह | १०० लक्ष 
उपनगर जवळील इदगा मैदान संरक्षक भिंत व इतरविकास कामे. 
एकूण रुपये | १०० लक्ष 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात मुंबई उपनगर जिल्हयातील, चेंबूर ऐवजी बृहन्मुंबई म.न.पा. करिता मंजूर 
अ. क्र. ३ (१६) येथील विकासकामाची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी नवीन विकासकामे समाविष्ट करण्यास तसेच 
अनुदानामध्ये बदल करण्याबाबत खालील प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकामे 


पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. क्र. विकासकामांची नाव रुपये 
३ मुंबई बृहन्मुंबई १६ ।अ) इदगाह कंपाऊन्ड बाबा बावडी, नागाबाबा नगर, ३० लक्ष 
उपनगर मनपा वाशीनाका आर. सी. मार्ग, चेंबुर, मुंबई येथे खुले 
सभागृह/स्टेज पेव्हर ब्लॉक व लादीकरण करणे 
ब) सिध्धीविनायक को. ऑ.हौ. सो. आणि आम शांती २० लक्ष 
को.ओ.हौ.सो., एम.एम.आर.डी.ए. इमारतीच्या समोर, 
नागाबाबा नगर रोड, बाबा बावडी, वाशीनाका चेंबुर येथे 
कुंपन्भित ग्रील, गटारे / पायवाटा करणे. 
क) न्यु. आर. एन. ए. पार्क जवळ ईदगाह समोर, नागाबाबा २५लक्ष 
नगर रोड,वाज्लीनाका चेंबुर येथे काँक्रीटीकरण व 
गटारे/पायवाटी करणे 
ड) बाबा रमजान शाहा ऊर्दू आणि इंग्लीश हायस्कूल जवळ, '२५लक्ष 
नागाबाबा नगर रोड,वाजश्लीनाका येथे काँक्रीटीकरण व 
पेव्हरब्छॉक, SIH व गटारे/पायवाटी करणे 
एकूण | १००लक्ष 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.४२/का.९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६०११६४४२६५६१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


९. संबंधित जिल्हाधिकारी/आयुक्त बृहन्मुंबई म.न.पा. मुंबई, 


,संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. 


महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय (प्रसिध्दीसाठी), 


१३. निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


